RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


Reg .No. MH /MR /South - 322/2013–15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६ , अंक ५५ ( २ ) ] 


मंगळवार , ऑगस्ट १ ९ , २०१४ / श्रावण २८ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १८५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ . 


- 


. 


- 


अधिसूचना 
वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १९ ७२. 

क्रमांक डब्ल्यूएलपी . ०११४/ प्र.क्र . २६ / फ- १.- ज्याअर्थी, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, भारत सरकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय 
यांनी आपले पत्र क्र . फ.क्र . १-५ / २०१४- एनटीसीए ( पार्ट ), दिनांक १ जुलै २०१४ याद्वारे , बोर व्याघ्र राखीव क्षेत्र स्थापन करण्याबाबत आपली 
तत्वतः मान्यता कळविलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, व्याघ्र जातीला पर्याप्तपणे चोहीकडे भ्रमंती करता येण्याबरोबरच अतिसुरक्षित (क्रिटिकल ) व्याघ्र अधिवास क्षेत्राचे 
अखंडत्व जपण्याच्या दृष्टीने, तसेच स्थानिक जनतेची उपजीविका,तिचेविकासविषयक , सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क यांची योग्य जाणीव ठेवून 
वन्यजीव ब मानवी व्यवहार यांतील सहजीवनास चालना देण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र शासनास वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ७२ याच्या 
कलम ३८ - V च्या पोट - कलम ( ४) च्या तरतुदीनुसार, बोर वन्यजीव अभयारण्य, नवीन बोर वन्यजीव अभयारण्य आणि नवीन बोर विस्तारित 
वन्यजीव अभयारण्य यांच्या अधिकारितेतील वनाचा समावेश असलेले , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेले क्षेत्र ( त्यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे.) हे गाभा ( कोअर ) क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची आवश्यकता आहे आणि नागपूर व वर्धा 
जिल्ह्यांतील वन व वनेतर क्षेत्रांचा समावेश असलेली स्वतंत्रपणे निर्धारित करावयाची क्षेत्रे ही , बफर किंवा परिघीय क्षेत्र म्हणून अधिसूचित 
करण्याची आवश्यकता आहे असे वाटते . 

त्याअर्थी, आता, वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ७२ याच्या कलम ३८ - V अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , 

( एक ) बोर वन्यजीव अभयारण्य, नवीन बोर वन्यजीव अभयारण्य आणि नवीन बोर विस्तारीत वन्यजीव अभयारण्य यांचे १३८.१२ 
चौ.कि.मी. इतके क्षेत्र हे, बोर व्याघ्रप्रकल्प क्षेत्र तसेच गाभा ( कोअर) क्षेत्र किंवा अतिसंरक्षित (क्रिटीकल ) व्याघ्र अधिवास क्षेत्र 

म्हणून 

घोषित 


. 


करते ; 


( दोन ) या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक व अनुसूची-दोन मध्ये घालून दिल्याप्रमाणे उक्त गाभा क्षेत्राची स्थिती आणि हद्दी 
विनिर्दिष्ट करते . 

( १ ) 
भाग चार - अ - १८५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट १ ९ , २०१४ / श्रावण २८ , 


शके १ ९ ३६ 


अनुसूची - एक 
बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्राचा [ अतिसंरक्षित (क्रिटीकल ) व्याघ्र अधिवास क्षेत्राचा तपशील 

( अ) बोर वन्यजीव अभयारण्य 


तालुका 


क्षेत्र ( हे .) 


संरक्षित क्षेत्राचे नाव 

( १) 


जिल्हा 
( २ ) 


वनखंड क्र . 

( ४ ) 


बोर वन्यजीव अभयारण्य 


वर्धा 


सेलु 


२७ ९ 


२३.५३ 


२३५ 


१४५.०५ 


२२२ ( ब ) 


२६१.८३ 


२७५ 


२७५.८२ 


२३८ 


१७.४० 


२५५ 


१२४.६४ 


२२२ ( अ ) 


१६४.११ 


२५२ 


५८.३६ 


२५३ 


११०.४८ 


२५४ 


११ ९ .०१ 


२३५ 


२ ९ ५.४२ 


२३४ 


२३३.९ १ 


२३३ 


२ ९ १.७८ 


२३० 


२३ ९ .१७ 


. 


२३१ 


२३८.७६ 


२३२ 


२८२.४७ 


२४५.०० 


२३४ ( अ ) 
२३१ ( अ ) 


३४५.२५ 


२३१ ( ब ) 


६३.९ ३ 


२३३ 


१७५.७६ 


२३४ ( ब ) 


३८.४० 


२७६ 


९ ०.७५ 


२७७ 


१२४.७१ 


२७८ 


७०.१२ 


नागपूर 


हिंगणा 


१५७ 


१८ ९ .१३ 


१५८ 


९ ०.३८ 


२८ ९ 


२२६.६२ 


२ ९ ० 


२० ९ .६३ 


७८१ 


२२७.७५ 


७८२ 


१४४.९ २ 


૨૮૮ 


३३७.५१ 


१६.०० 


२८५ 


११२.७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट १९ , २०१४ / श्रावण २८, 


शके १ ९ ३६ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


२८६ 


१११.८३ 


२८७ 


२११.२५ 


७७९ ( अ) व ( ब) 


८.४१ 


१५ ९ 


११०.६८ 


एकूण . 


६११०.४६ 


बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्राचा ( अतिसंरक्षित व्याघ्र अधिवास क्षेत्राचा ) तपशील 

( ब ) नवीन बोर वन्यजीव अभयारण्य 


वनखंड क्र . 


क्षेत्र ( हे .) 


संरक्षित क्षेत्राचे नाव 

( १ ) 


जिल्हा 
( २ ) 


तालुका 
( ३ ) 


नवीन बोर वन्यजीव अभयारण्य 


नागपूर 


हिंगणा 


२५१.९ ८ 


२४४.६४ 


२८३ 
२८५ अ ( भाग ) 

२८६ अ , ब 
२८७( अ ) ( भाग ) 


१७०.२४ 


५०.१८ 


७८८ 


१७७.१६ 


२८४ 


३२ ९ .६७ 


२५० 


१६२.२८ 
१८१.७६ 


९ ४.२१ 


२५१ 
२५२ ( भाग) 
.२५३ ( भाग ) 
२५४ ( भाग) 
२५५ ( भाग ) 


११०.०७ 


१००.७४ 


१२१.०० 


२४५ 


३१३.६३ 


२५६ 


१ ९ ८.३० 


२४ ९ 


२७४.३८ 


४ ९ 


३२३.३४ 
२७८.४२ 


२३८ 


२५६.९ ७ 


३८७.२८ 


४२ 


४४ 


१८७.३७ 
३० ९ .१८ 
२६८.३१ 


२३६ 


२३७ 


२१३.२७ 


२४८ 


२३७.१५ 
१ ९ ६.६८ 


२४३ 


२४६ 


१५५.८० 


२४७ 


१७ ९ .६८ 


२४४ 


२ ९ ६.२३ 


एकूण 


२८ 


६०६ ९ .८६ 


भाग चार - अ - १८५-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट १९ , २०१४ / श्रावण २८ , शके १ ९ ३६ 


बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्राचा ( अबाधित व्याघ्र अधिवास क्षेत्राचा) तपशील 

( क ) नवीन बोर विस्तारित वन्यजीव अभयारण्य 


तालुका 


क्षेत्र ( हे .) 


संरक्षित क्षेत्राचे नाव 

( १ ) 


जिल्हा 
( २ ) 


वनखंड क्र . 

( ४ ) 


वर्धा 


सेलु 


२३ ९ 


नवीन बोर विस्तारित 
वन्यजीव अभयारण्य 


१७०.७८ 
४६६.४६ 


२४० 


२४१ 


१८६.५६ 


२४२ 


२१०.८४ 


* ५ ९ ७.१८ 


एकूण 


१६३१.८२ 


...... 


नवरगांव गावातील खाजगी क्षेत्र 


गोषवारा 


संरक्षित क्षेत्राचे नाव 


क्षेत्र 
( हे . मध्ये ) 


क्षेत्र 
( चौ.कि.मी.मध्ये ) 

( ४ ) 


( २ ) 


भाग- अ 


६१.१० 


बोर वन्यजीव अभयारण्य 
नवीन बोर वन्यजीव अभयारण्य 
नवीन बोर विस्तारित वन्यजीव अभयारण्य 


६११०.४६ 
६०६ ९ .८६ 
१६३२.०० 


६०.७० 


भाग - क 


१६.३२ 


एकूण 


१३८१२.३२ 


१३८.१२ 


अनुसूची दोन 
बोर व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्राच्या चतुःसीमा. 
उत्तर. 

संरक्षित वनखंड क्र . ११७३/५ , ११८०/१, ११८२/१, २, ३, ११८३, २, राखीव वनखंड क्र . ५०, ४१ , ४३ संरक्षित 
वनखंड क्र . ११८ ९ / १, २, १२२१/१, गरमसुर गावाची सीमा , संरक्षित वनखंड क्र . ११५४/५, ६, ७, ११५७/६, ७ 

आणि अडेगाव गावाची सीमा . 
पूर्व, 

संरक्षित वनखंड क्र . ११६१/४, ११६४/१, ५, ६, ७, नवेगाव गावाची सीमा , संरक्षित वनखंड क्र . ११६७/१, ४, ५ , 

११७५ / १,११६६. 
दक्षिण .. राखीव वनखंड क्र . २८२ , वानरविहीरा गावाची सीमा , संरक्षित वनखंड क्र . १२४६/१, १२४५ , १२३६/१, २ , 

१२३५/२, गोहदा ( खुर्द ) गावाची सीमा, संरक्षित वनखंड क्र . १२३८, १२३७, १२२६/१, १२२५/१, २, ३, १२२४/१, 

१२२३, राखीव वनखंड क्र . २५७, संरक्षित वनखंड क्र . १२१३/१, २ . 
पश्चिम. संरक्षित वनखंड क्र . १२० ९ / २, १, ११७५/२, राखीव वनखंड क्र . २०९अ, मरकसुर गावाची सीमा, संरक्षित 

वनखंड क्र . ११५७/१, राखीव वनखंड क्र . ४७ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . यू . एम . फारूकी, 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट १ ९, २०१४ / श्रावण २८ , 


शके १ ९ ३६ 


G 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 16th August 2014 


NOTIFICATION 


WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT, 1972 . 

No. WLP -0114 /CR -26 / F -1.- Whereas , the National Tiger Conservation Authority , Government 
of India, Ministry of Environment and Forest vide its letter No. F. No. 1-5/ 2014 -NTCA (part) 
dated the 1st July 2014 has conveyed its inprinciple approval to the establishment of the Bor 
Tiger Reserve ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has, as per the provisions of sub -section (4 ) of 
section 38 - V of the Wild Life (Protection ) Act, 1972 considers that the area described in the 
Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said area" ), comprised of the forest 
within the jurisdiction of Bor Wild Life Sanctuary , New Bor Wild Life Sanctuary and New Bor 
Extended Wild Life Sanctuary is required to be notified as core area and the areas comprised of 
forest and non - forest areas within Nagpur and Wardha Districts is required to be notified as 
buffer or peripheral areas ( to be determined separately ) for ensuring the integrity of Critical 
Tiger Habitat with adequate dispersal for tiger species , with the aim of promoting co -existence 
between wild life and human activity with due recognition of the livelihood , developmental, social 
and cultural rights of the local people ; 

Shall be substituted as follows : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under section 38 - V of the Wild Life 
(Protection ) Act, 1972 , the Government of Maharashtra hereby ,... 

(i) declares that the area of 138.12 Sq. km of Bor Wild Life Sanctuary , New Bor Wild 
Life Sanctuary and New Bor Extended Wild Life Sanctuary as the Bor Tiger Reserve as well 
as Core or Critical Tiger Habitat (CTH ) ; 

( ii ) Specifies the situation and the limits of the said Core Area as set out in the Schedule- 1 
and Schedule -II aappended hereto . 


Schedule - 1 


Details of Core Area (Critical Tiger Habitat ) of Bor Tiger Reserve 

Part A - Bor Wild Life Sanctuary 


District 


Taluka 


Comptt. No. 


Area (Ha .) 


Name of Protected 

Area 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


Bor Wild Life Sanctuary 


Wardha 


Seloo 


279 


23.53 


235 
222 ( B ) 

275 


145.05 
261.83 
275.82 


238 


17.40 


124.64 


255 
222 ( A ) 

252 


164.11 


58.36 


253 


110.48 
119.01 


254 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, ऑगस्ट १९, २०१४ / श्रावण २८, शके १९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


235 


295.42 


234 


233.91 


233 


291.78 


230 


239.17 


231 


238.76 
282.47 


232 


245.00 


345.25 
63.93 


234 ( A ) 
231 ( A ) 
231 ( B ) 

233 
234 ( B ) 

276 


175.76 


38.40 


90.75 


124.71 


277 
278 


70.12 


Nagpur 


Hingna 


157 


189.13 


158 


90.38 


289 


226.62 


290 


209.63 
227.75 


781 


782 


144.92 


288 


337.51 


165 


16.00 


285 


112.70 


286 


111.83 
211.25 


287 


779 ( A ) and ( B ) 


8.41 


159 


110.68 


Total . 


37 


6110.46 


Details of Core Area (Critical Tiger Habitat ) of Bor Tiger Reserve 

Part B - New Bor Wild Life Sanctuary 


District 


Taluka 


Comptt. No. 


Area (Ha .) 


Name of Protected 

Area 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


New Bor Wild Life 


Nagpur 


Hingna 


283 


251.98 


Sanctuary . 


285A ( Part ) 


244.64 


286A , B 


170.24 


287 ( A ) ( Part) 


50.18 


788 


177.16 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट १ ९ , २०१४ / श्रावण २८ , 


शके १ ९ ३६ 


thr : 


( 2 ) 


(5 ) 


284 


329.67 


250 


162.28 


251 


181.76 


94.21 


252 ( Part ) 
253 (Part ) 


110.07 


254 (Part) 


100.74 


255 (Part) 


121.00 


245 


313.63 


256 


198.30 


249 


274.38 


! 


323.34 


278.42 


238 


256.97 


45 


387.28 


187.37 


309.18 


236 


268.31 


237 


213.27 
237,15 


243 


196.68 


246 


155.80 


247 


179.68 


241 


906.23 


Total . 


28 


6069.86 


Details of Core Area (Critical Tiger Habitat) of Bor Tiger Reserve 

Part C --New Bor Extended Wild Life Sanctuary 


District 


Taluka 


Comptt. No. 


Arca 


Naine af Protected 

Area 


( 2 ) 


( 3 ) 


New Bor Extended Wild 


Wardha 


Seloo 


239 


170.78 


Life Sanctuary . 


466.46 


241 


186.56 


210.84 


* 597.18 


Total .. 


1931.82 


V1 


* Private area under Navargaon Village 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट १९, २०१४ / श्रावण २८ , शके १ ९ ३६ 


Abstract 


Part 


Name of Protected Area 


Area in 

Ha. 
( 3 ) 


Area in 
Sq . km . 

(4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Part - A 


Bor Wild Life Sanctuary 


6110.46 


61.10 


Part - B 


New Bor Wild Life Sanctuary 


6069.86 


60.70 


Part -C 


New Bor Extended Wild Life Sanctuary 


1632.00 


16.32 


Total .. 


13812.32 


138.12 


Schedule . Il 


Boundaries of Bor Tiger Reserve . 
North . Protected Forest Comptt. No. 1173/5 , 1180/1 , 1182/1, 2, 3, 1183, 2, Reserve 

Forest Comptt. No. 50 , 41, 43 , Protected Forest Comptt . No. 1189 / 1,2 , 1221/1 , 
Boundary of Garamsur Village , Protected Forest Comptt . No. 1154/5 , 6 , 7, 

1157/6,7 and boundary of Adegaon Village . 
East . Protected Forest Comptt. No. 1161/4 , 1164/1 , 5 , 6 , 7 , Boundary of Navegaon 

Village , Protected Forest Comptt . No.1167 / 1, 4 , 5 , 1175/1, 1166 . 
South . - Reserve Forest Comptt. No. 282, Boundary of Wanarvihira , Protected Forest 

Comptt . No. 1246/1 , 1245 , 1236/1, 2 , 1235/2, Boundary of Gohada Khurd Village , 
Protected Forest ofComptt. No. 1238, 1237 , 1226/1 , 1225/1, 2 , 3, 1224/1 , 1223 , 

Reserve Forest Comptt. No. 257 , Protected Forest Comptt . No. 1213/1, 2 . 
West. Protected Forest Comptt. No. 1209/2 , 1 , 1175/2 , Reserve Forest Comptt. No. 

209 A , Boundary of Marksur Village , Protected Forest Comptt . No. 1157/1 , 
Reserve Forest Comptt . No. 47 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Dr. U. M. FAROOQUI, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


